अध्यापक प्रशिक्षण संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) मान्यता देण्यासाठी आणि 
त्यानुषंगाने कार्यकारी मंडळ, सल्लागार मंडळ, 
अभ्यास संचाळक मंडळ स्थापनेकरीता समिती 
गठित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 डिसेंबर, २०१९ 
वाचा:-_ 
१) उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/ 
म.शि.-५, दिनांक १३.९.२०१९ 


प्रस्तावनाः- 

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले आधुनिक शिक्षण पध्दतीमधील बदर 
विचारात घेऊन, विद्यापीठे व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय प्रवर्गातील 
अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्याकरिता विभागांतर्गत 
दिनांक १३.९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये “अध्यापक प्रशिक्षण संस्था ” स्थापन करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
२ अध्यापक प्रशिक्षण संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) मान्यता देण्यासाठी तसेच 
याअनुषंगाने कार्यकारी मंडळ, सल्लागार मंडळ व अभ्यास संचालक मंडळ स्थापनेकरीता 
समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णयः- 

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) मान्यता देण्यासाठी तसेच 
त्यानुषंगाने कार्यकारी मंडळ, सल्लागार मंडळ व अभ्यास संचालक मंडळ स्थापनेकरीता 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहेः- 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य -  झ1ध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य 
३. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग - सदस्य 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग - सदस्य 
५. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - सरदस्यसचिव 
६. डॉ. संजय धांडे, चेअरमन, बी.ओ.जी. नॅशनल इंस्टिट्यूट 
ऑफ टेक्नीकल इंडस्ट्री इंजिनियरींग व तत्कालीन संचालक,  - सदस्य 


आय. आय. टी. कानपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 


A 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९१२०३१२१९५४८३०८ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


>» ०0७८ WwW A 0 


eon ७७ ™&M 


qo. 
११. 
१२. 
१३६ 
१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by VINOD VASANT DALVI 


DN: c=IN, st=Maharashti 
2.5.4.20=167d8b62a8b227c6708ad 19d0236d916621b12266f821 


1ff6d9338075be86b, postalCod: 
street=MANTRALAYA,MUMBA| 


INumber=d2d57fa10cc65ac1a845ff7cOdae7c15e1 1dcdf&cd69f 
faSbe719388a4e2c270, MANTRALAYA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, VINOD VASANT DALVI 


te: 2019.12.03 12:24:06 +05'30' 


(वि.व. दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग.मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग. मंत्राळय, मुंबई 

प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान, (रूसा), मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, पुणे 

डॉ. संजय धांडे, चेअरमन, बी.ओ.जी. नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल इंडस्ट्री 
इंजिनियरींग व तत्कालीन संचालक, सदस्य, आय. आय. टी. कानपूर. 
कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
म.शि.५ कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


